राज्यात अद्ययावत कारागृह तयार करण्याच्या 
अनुषंगाने अभ्यास व त्यावरील उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी नेमलेल्या समितीस मुदतवाढ 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जेएलएम-१३१६/प्र.क्र.८(भाग ४)/तुरुंग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ६ डिसेंबर २०१७. 


वाचा :- (१) उच्च न्यायालय मुंबई जनहित याचिका क्र. ४६/२०१५ व १६७/२०१५ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाचे 
दि. ०१.०३.२०१७ रोजीचे आदेश. 
(२) शासन निर्णय क्रमांक : जेएलएम-१३१६/प्र.क्र.८/तुरुंग-२, दि.६ जून २०१७ 


प्रस्तावना :- 

करागृहाचे आधुनिकीकरण व आदर्श कारागृह तयार करण्याच्या दृष्टीने शासनास उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधिश डॉ.राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधिन 
क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये समिती नियुक्‍त करण्यात आली आहे. सदर समितीची मुदत डिसेंबर २०१७ मध्ये 
संपत आहे.परंतु समितीचे कामकाज प्रलंबित असल्याने, या समितीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील कारागृहात देण्यात येणाऱ्या विविध सोयी सुविधा/ अडचणी इत्यादी विविध बाबींचा 
अभ्यास करुन राज्यात अस्तित्वात असलेल्या करागृहाचे आधुनिकीकरण व आदर्श कारागृह तयार 
करण्याच्या दृष्टीने शासनास उपाययोजना सुचविण्यासाठी उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. २ च्या शासननिर्णयान्वये 
गठीत केलेल्या समितीस आणखी ६ महिन्यांची मुदतवाढ व समितीच्या कार्यकक्षेत खालील विषयाचा समावेडा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

“पुढील भविष्यातील २५-३० वर्षे कालावधीचा विचार करुन नवीन कारागृह बांधणे व अस्तित्वातील 

कारागृहांची बंदीक्षमता वाढवणे या बाबत शिफारसी ” 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१७१२०६१६२८१०१०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Jaysing प 
LPawara faeces 
(ज.ल.पावरा) 
शासनाचे सहसचिव 
प्रत, 
१) मा .मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय मुंबई -३२ 
२) मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई -३२ 
३) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधार सेवा, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
४) अँड. डॉ. एस . राधाकृष्णन सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय , मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१६/प्र.क्र.८(भाग ४)/तुरुंग-२ 


Cc 


शासकीय अभियोक्ता (क्रिमीनल साईड) उच्च न्यायालय, मुंबई 
कारागृह महानिरीक्षक ( मुख्यालय), पुणे. 


4) 
) 

७) विशेष पोलीस महानिरीक्षक ( कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई. 
) 
) 


८४) 


Ss 


कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद 
कारागृह उपमहानिरीक्षक ( पूर्व विभाग) नागपूर. 
१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र ( लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-१ मुंबई 
११) महालेखापाल, महाराष्ट्र ( लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर 
१२) प्रबंधक, (वित्त व अर्थ ) (अपिल साईड) उच्च न्यायालय मुंबई. 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे . 
१४) निवासी लेखा परिक्षा,मुंबई. 
१५) श्री. एस.एन. चव्हाण, सेवा निवृत्त कारागृह उपमहानिरीक्षक 
) 
) 
) 
) 


vo 


१६) डॉ. विजय राघवन, टाटा इन्स्टिटयुट ऑफ सोडल सायन्स. 

१७) शासकीय अभियोक्ता (क्रिमीनळ शाखा) उच्च न्यायालय, मुंबई 

१८) अँड. डॉ.एफ.आर.शेख, अतिरिक्त सरकारी वकील, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 
१९) निवडनस्ती.-तुरुंग-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


